भायखळा जिल्हा कारागृहाचे परिसरातील कर्मचा-यांचा 
रहिवास असणारी प्रगती इमारतीच्या संरचनात्मक 
दुरुस्तीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता व निधी 
मंजूरीस मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. जेएलएम-०६१८/प्र.क्र.९९/तुरुंग-२, 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १४ ऑगस्ट, २०१८. 


वाचा: 


१) अपर पोलीस महासंचालक, कारागृह महानिरीक्षक व सुधारसेवा,महाराष्ट्र राजय, पुणे यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र.बीएलडी/भायखळा जि.का./प्रगती इ./बांधकाम/५४८७/२०१८ कक्ष -६, (३) पुणे-१, 
दिनांक ११ जून, २०१८. 


प्रस्तावना: 


भायखळा जिल्हा कारागृहाचे परिसरात कर्मचा-यांचा रहिवास असणारी प्रगती इमारत राहण्यास 
धोकादायक असल्याने सदर इमारतीची संरचनात्मक दुरुस्तीकरीता कार्यवाही अभियंता, वरळी, मुंबई 
यांचेकडून रु.१,२०,८१,१४६/- इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक व AGATA प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यता तथा 
निधी उपलब्ध होणे बाबतचा प्रस्ताव अंदाजपत्रकामध्ये रु.४,९९,२२०/- इतकी रक्‍कम Centage Charges 
मध्ये जादा दर्शविण्यात आलेचे दिसून आले असता सदरची रक्‍कम मुळ रक्कमेतून कमी करुन 
रु.१,१५,८१,९२६/- इतक्या रक्कमेची शिफारस अपर पोलीस महासंचालक, कारागृह महानिरीक्षक व 
सुधारसेवा, पुणे यांचेकडून करण्यात आली आहे. 


उपरोक्त कामासाठी सन २०१७-१८ च्या दरसुचीवर दर आधारीत असून या कामाचे रुपये ११५.८२ 
लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सदर कामाचे 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वरळी, मुंबई यांनी रुपये ११५.८२ लक्ष इतक्या खर्चाचे 
तपासून व साक्षांकीत केलेले अंदाजपत्रके अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शासनाच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी सादर केले आहे. सदर 
प्रस्तावास सार्वजनिक बांधकाम विभागाने छाननीअंती आकस्मिक खर्च, सेंटेज चार्जेस व जी.एस.टी. अंतर्भूत 
करुन परिगणित करण्यात आलेल्या रु.१,२०,८१,१४६/- (रुपये एक कोटी वीस लाख एक्याऐंशी हजार 
एकडो सेहेचाळीस फक्‍त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे. 
त्यास अनुसरुन याद्वारे शासन खालील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६१८/प्र.क्र.९९/तुरुंग-२, 


शासन निर्णय: 

भायखळा जिल्हा कारागृहाचे परिसरातील कर्मचा-यांचा रहिवास असणारी प्रगती इमारतीच्या 
संरचनात्मक दुरुस्तीच्या रु. १,२०,८१,१४६/- (रुपये एक कोटी वीस लाख एक्याऐंशी हजार एको 
सेहेचाळीस फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास या झासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. सदरची अंदाजपत्रक सन २०१७-१८ च्या दरसूचीवर आधारित असून, सदर अंदाजपत्रकामध्ये 
आकस्मिक खर्चासाठी ४ टक्के, वस्तु व सेवा कर १२ टक्के, सेंटेज चार्जेस ५ टक्के इ. साठी तरतूदी 
समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. 


३. या साठी होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८, ४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली खर्च, १०१ 
बांधकाम तुरुंग योजनांतर्गत योजना या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणा-या मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग- पहिला, उपविभाग-पाच, 
अनुक्रमांक -३, नियम १३४ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात आलेले अधिकार व सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३३७/इमा-२, दिनांक २.७.२०१८ या द्वारे दिलेल्या सहमतीने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८१६१५२०३८५३२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Siddharth Vidyadhar ८५५०० र 


2.5.4.20=18¢12c8352414c8a8937fd09: 


Department, 


a8d8 1b7ea489acfd97 1bb6de950 
8d 1d54f, 


D h jum 5d 16166df09e1 1 1cba9c7d5e4e321b34011 1df7b21c5bOfffObe 
a Nn 0 re 638e80ea9a 1b, cn=Siddharth Vidyadhar Dhandore 


Date: 2018.08.16 15:25:03 +05'30' 


(सि.वि. धांडोरे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) अपर मुख्य सचिव,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

) पोलीस महासंचालक (कारागृह), महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

४) अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 


विशेष पोलीस महानिरिक्षक (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
विशेष पोलीस महानिरिक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई, 
कारागृह उपमहानिरिक्षक, दक्षिण विभाग, भायखळा, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम-०६१८/प्र.क्र.९९/तुरुंग-२, 


८) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
९) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
१०) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/ठाणे, 

११) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे/ठाणे, 

१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमारती-२), मंत्रालय, मुंबई, 
) 
) 


93) Tax सचिव, (बियुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१४) निवडनस्ती तुरुंग २, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


KEKKKKKEKKEKKEKKKKER 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


